महाराष्ट्र Wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत 
चालविण्यात येणाऱ्या AIGA (B.Tech (0).1.) 
व मत्स्य विज्ञान (B.F.Sc.) पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशासाठी कार्यपध्दती ठरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मपवि २०१७/प्र.क्र.५७/म्हापसू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि २०१७/प्र. क्र. ५७/म्हापसू, दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०१७ 
2) अधिसुचना, कृषि, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
समक्रमांक, दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०१८ 
३) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि २०१७/प्र. क्र. ५७/म्हापसू, दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०१८ 


परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शौक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन) 
अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २८), अंतर्गत, बी.टेक (डी.टी.) / बी.एफ.एस्सी / 
बी.एस्सी.(ऑनर्स) Wat या अभ्यासक्रमास संदर्भ क्र २ येथील दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या 
अधिसूनेन्वये “व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम” म्हणून घोषित व अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
तसेच महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे व 
शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद 
करण्याकरिता अधिनियम क्र २८, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१५ मधील कलम २३ अन्वये तयार करण्यात 
आलेल्या नियमातील तरतूदीनुसार संदर्भ क्र ३ येथील दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
सदर अभ्यासक्रमांसाठी सामायिक Wear परीक्षा (CET) आणि प्रवेश प्रक्रिया आयुक्‍त, सामायिक प्रवेश 
परिक्षा तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्या स्तरावरुन राबविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत दुग्धतंत्रज्ञान पदवी (B.Tech (9.1.) 
अभ्यासक्रमाचे दुग्धतंत्रज्ञान महाविद्यालय, वरुड (पुसद) व उदगीर असे २ महाविद्यालये आहेत. तसेच 
मत्स्य विज्ञान पदवी (B.F.Sc.) अभ्यासक्रमाचे मत्स्य विज्ञान महाविद्याळय नागपूर व उदगीर असे २ 
महाविद्यालये आहेत. 
३. सबब, उक्त अभ्यासक्रमांची प्रवेशा प्रक्रिया राबवितांना संबंधित शैक्षणिक वर्षासाठी घेण्यात 
आलेल्या सामायिक परिक्षेमधील प्राप्त गुणांची टक्केवारी (दुग्धतंत्रज्ञान पदवी अभ्याक्रमाकरीता 
भौतीकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित विषयात प्राप्त गुणांची टक्केवारी व मत्स्य विज्ञान पदवी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मपवि २०१७/प्र.क्र.५७/म्हापसू 


अभ्यासक्रमाकरीता भौतीकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र विषयात प्राप्त गुणांची टक्केवारी) व इतर 
गुणाधिभार/ अतिरीक्त गुण (जास्तीत जास्त २० टक्के) (सोबत जोडलेल्या प्रपत्र- अ आणि ब प्रमाणे) चा 


समावेश करुन गुणवत्ता निश्चित करुन त्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. तसेच प्रवेशा प्रक्रिया 
राबवितांना शासन निर्णय दिनांक ११ जून, २०१३ व शासन शुध्दिपत्रक दिनांक १८ जून, २०१४ आणि 
दिनांक १५ जून, २०१६ ची तंतोतंत अंबलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर ARMA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०१८०५२८१७५०५१९१०१ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


१५. 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Agriculture and ADF Dept, 

postal 00032, st=Mahara: 


Vikas Tulshiram IROF Dep 
25.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d2218 
FI b8dbc9b19d45ef776d80ef1 48059, cn=Vik 

Kad a iaal 7 : 3dbc9b19d4Sef776d80ef1 48059, cn=Vikas 


ulshiram Kadam 
Date: 2018.05.29 15:39:23 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल-नि-कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, Fag 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ 

अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ 

महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ ब, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे 
आयुक्त, कृषी/ पश्ुसंवर्धन/ मत्स्यव्यवसाय/दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्त, सामायिक प्रवेशा परिक्षा (CET) तथा सक्षम प्राधिकारी, ३०५, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक 
बिल्डिंग, ४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा-पूर्व, मबई-५१. 

PATS कुलसचिव, महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि रत्नागीरी 

सह सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुबई / नागपुर, 

मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ 

मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुबई ४०० ०३२ 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सहयोगी अधिष्ठाता, दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, उद्गीर/वरुड/तेलंगखेडी 
नागपूर. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मपवि २०१७/प्र.क्र.५७/म्हापसू 


प्रपत्र-अ 


WEIGHTAGES FOR B.F.SC. DEGREE COURSE : 


corrected with the following additional weightage. 


The aggregate percentage of marks obtained by the candidate in 
Physics, Chemistry and Biology at MHT-CET 2018 examination will be 


Weightage 
Sr. - Code is 
Particulars N (Max. 20 
No. oO. oN 
points) 
(a) Vocational Subject studied in XI & XII Std. 
i | Fish Processing Technology | BO | 6 
ii | Fresh Water Fish Culture Cl 
(b) 7/12 extract or Agriculturist Certificate or | 
Landless Agricultural Labourer Certificate or 12 
Fisherman’s Certificate 
(c) Son/Daughter of the Employee of MAFSU, शि 
Nagpur or its constituent Colleges, 3 
Institutes/Research stations/ Farms 
(d) NCC ‘B’ or ‘C’ Certificate po 2 
(e) Sports /Debate/Elocution Certificate etc. Poe | 2 
(f) B.Sc. Degree Certificate. Pe | | 6 


(1) Benefit of additional weightage point is restricted to 20 points only. 


(3) 


Merit list will be prepared as per corrected points calculated by adding 
weightage points in the percentage of PCB marks obtained at MHT-CET 2018 
examination. 


The _ original/clearly legible self attested copies of the 
certificates/documents required for additional weightage must be 
uploaded. The candidate should claim for weightage if any in his/her 


application form. 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मपवि २०१७/प्र.क्र.५७/म्हापसू 


प्रपत्र-ब 


WEIGHTAGES FOR B.TECH. (D.T.) DEGREE COURSE : 


The aggregate percentage of marks obtained by the candidate in 
Physics, Chemistry and Mathematics at MHT-CET 2018 examination will 
be corrected with the following additional weightage. 


. Weightage 
= Particulars Code No. (Max ie 
points) 
(a) | Vocational Subject studied in XI & XII std. 
i | Animal Science and Dairying B2 
ii | Animal Sciences-II 76 
iii | Indian Dairy Diploma 1 
iv | Electrical Maintenance Al 
V | Mechanical Maintenance A2 10 
vi | Workshop Tech. & Engineering Drawing 61 
vil | Elements of Mech. Engineering 62 
viii | Elements of Electrical Engineering 63 
ix | Dairy Technology W1/W2/W3 
(b) 7/12 extract or Agriculturist Certificate or a 
Landless Agricultural Labourer Certificate 12 
(c) Son/Daughter of the Employee of MAFSU, शग 
Nagpur or its constituent Colleges, 3 
Institutes/Research stations/ Farms 
(d) NCC 8B’ or ‘C’ Certificate Poe 2 
(e) Sports /Debate/Elocution Certificate etc. Poe 2 
(f) B.Sc. Degree Certificate. Poe 

1) Benefit of additional weightage point is restricted to 20 points only. 

2) Merit list will be prepared as per corrected points calculated by adding 
weightage points in the percentage of PCM marks obtained at MHT-CET 
2018 examination. 

3) The original/clearly legible self attested copies of the 


certificates/documents required for additional weightage must be 
uploaded. The candidate should claim for weightage if any in his/her 
application form. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


